राज्यातील महानगरपालिका (बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका वगळून)/ नगरपरिषदा/ 
नगरपंचायतींमधील प्राथमिक शिक्षकांना ७ व्या 
वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनश्रेणी 


लागू करण्यास मान्यता देण्याबाबत. ]गू करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१२८/नवि-१४, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत (४था मजल), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ:- १. शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र.वेपुर २०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३०.०१.२०१९. 
२. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, शासन निर्णय क्र.वेतन-१२१९/प्र.क्र.१९/१९/टीएनटी-३, दि.२२.०२.२०१९. 
३. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, शासन निर्णय क्र.वेतन-१२१९/प्र.क्र.८३/टीएनटी-३, दि.०३.०७.२०१९. 


प्रस्तावना: - 

वित्त विभागाच्या दि.३०.०१.२०१९ च्या अधिसूचनेन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि.०१.०१.२०१६ पासून 
७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आल्या आहेत. 

७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, न्यायालयातील अन्यायिक कर्मचारी, अनुदानीत शाळेतील कर्मचारी, कृषी व अकृषी विद्यापीठे आणि त्यांना 
संलग्न अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयातील कर्मचारी तसेच इतर अनुदान प्राप्त संस्थांतील कर्मचाऱयांना लागू 
करण्यात आल्या आहेत. 

राज्यातील महानगरपालिका/ नगरपरिषदांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. 

त्यानुसार, राज्यातील महानगरपालिका/ नगरपरिषदांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक विभागातील 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना, ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१२८/नवि-१४ 


शासन निर्णय: - 


राज्यातील महानगरपालिका/ नगरपरिषदांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक विभागातील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना, ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात 
येत आहे:- 

(१) राज्यातील महानगरपालिका/ नगरपरिषदांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक विभागातील शिक्षक व 


शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी 
दि.०१.०१.२०१६ पासून लागू करण्यास व त्यानुसार प्रत्यक्ष वेतन दि.०१.०९.२०१९ पासून देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

(२) दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.०८.२०१९ या कालावधीतील थकबाकी सन २०१९-२० पासून ५ वार्षिक हप्त्यात 
देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

(३) उपरोक्तनुसार ७ व्या वेतन आयोगातील कोणती वेतनश्रेणी समकक्ष असेल याबाबत आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडून निश्चित करण्यात येतील. वेतश्रेणींची समकक्षता ठरविताना 
संदर्भ क्र.१ येथील अधिसूचना, संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपूर- 
२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.२०.०२.२०१९ मधील तरतूदी विचारात घेण्यात येतील. 

(४) सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे होणारा अतिरिक्‍त खर्च प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतन व भत्ते यावरील सध्या ज्याप्रकारे व ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतो त्याच पध्दतीने त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व त्या खालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

(4) हा शासन निर्णय शाळेय शिक्षण विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३/२०१८/टीएनटी-३, दि.२३.०७.२०१९ 
अन्वये मिळलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०२१६२७२७४५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Sanjay 5 Gokhale 0०५० 
(सं. श. गोखले) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत:- 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१२८/नवि-१४ 


२. मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९ 


. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक (सर्व) 


१०. जिल्हाधिकारी (सवी 

११. आयुक्‍्त(सर्व,, महानगरपालिका (बृहन्मुंबई मनपा वगळून) 
१२. सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 

१४. निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


